अर्थसंकल्पिय तरतूदींचे पुनर्विनियोजन करणे- 
सन २०२०-२१ मुख्य लेखाशीर्ष मागणी क्रमांक 
एस-१, २२१० ३३१४, वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य यावरील अनिवार्य खर्च. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन परिपत्रक कमांक : पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र. १३१ /प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन संकुल, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक रोड, नविन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२१ 


प्रस्तावना : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई संस्थेच्या 
लेखाशिर्ष क्रमांक एस ०१ , २२१० ३३१४ , २७ लहान बांधकामे या उदिष्टांत सुधारित अंदाजात 
रुपये २४०००१ हजार इतका निधी सुधारित अंदाजात उपलब्ध झालेला आहे. प्रस्तुत विषयी 
संचालक वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई संचालनालयास उपरोक्त उदिष्टांतर्गत सुधारित 
अंदाजात प्राप्त झालेला निधी विभागाच्या नियंत्रणाखालील ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय,मुंबई , सर ज.जी.समूह रुग्णालये ,मुंबई , सेंट जॉर्ज रुग्णालय, मुंबई, गोकुळदास 
तेजपाल रुग्णालय, मुंबई (विवरणप पत्र “अ*) या संस्थांच्या संस्थापरत्वे २७ उदिष्टांतर्गत 
खर्चासाठी पुर्नर्विनियोजनाने उपलब्ध करून देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक 
एस-०१ , २२१० ३३१४ या लेखाशिर्षाखाळील २७ - लहान बांधकामे उदिष्टांतर्गत सुधारित 
अंदाजात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीतून (वितरणपत्र “ब”) सोबतच्या विवरणपत्र 
क्रमांक "अ" मध्ये दर्शविलेल्या संस्थांच्या लेखाशिर्ष व उदिष्टांमध्ये निधी पुनर्विनियोजित करण्यास 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत विषयी संबंधित संस्थांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या निधी खर्च 
करण्यात येणाऱ्या बाबीसाठी विहीत कार्यपध्दतीने मान्यता घेण्यात आलेली आहे. सदर बाबींची 
देयके यापूर्वी अदा करण्यात आलेली नाहीत, याबाबींची खातरजमा संबंधित अधिष्ठाता / अधीक्षक 
यांनी करून घ्यावी. 
२. सदर शासन परिपत्रक, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २२० /२०२१ /व्यय 
१३ दिनांक ३१.०३.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.१३१ /प्रशा-१ 


३. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१५१९०४२३१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by ARUN MURLIDHARRAO 


DAHALE 
DN: c=IN, st=Maharasht 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897b7 


सहपत्र : वरीलप्रमाणे MURLIDHAR ण 


१०, 
११, 


॥ =30df743755280cf26ce97ec097823 
5f63f80f0bc4317129bf381 eb48778f2e34, 
R A O D A H A L E ०५१९१, ०! ENT OF MAHARASHTRA, 
‘ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 
1.03.31 22:03:22 +05'30' 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उपसचिव (व्यय-१३) , वित्त विभागा, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मुंबई 

अधिष्ठाता, सर.ज.जी.समूह रुग्णालय मुंबई 

अधिक्षक, सेट जॉर्जस रुग्णालय मुंबई 

अधिक्षक, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय,मुंबई. 

उप सचिव (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (प्रश्‍ा-१) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


विवरणपत्र - अ 
शासन निर्णय क्रमांक : पुनर्वि २०२०/ प्र.क्र. १३१ / प्रशा -१ दिनांक : 39.03.2029 सोबतचे विवरणपत्र 


(रक्‍कम हजारात) 
अ.क्र.  पुनर्वितरणामुळे वाढ झालेले | सुधारित पुर्नरविनियोजना । पुर्नर्विनियोजनानंतर अभिप्राय 
लेखाशीर्ष अंदाजात । ची रक्‍कम सुधारित तरतूद 
प्राप्त तरतूद (+) 

ic २ ३ 8 4 द 

। मागणी क्रमांक एस ०१ १३४०० ९७५६५ ११०९६५ | विभागाच्या नियंत्रणाखालील ग्रॅट शासकीय 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई येथील २७ लहान 
सार्वजनिक आरोग्य ०५ - बांधकामे उदिष्टांतर्गत करण्यात आलेल्या 
वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण कामांची देयके अदा करण्यासाठी रकाना क्रमांक 
संशोधन, १०५ - विषमचिकित्सा २ मध्ये नमूद लेखाशिर्षातील २७ लहान बांधकामे 
१०५ (०३) - वैद्यकीय या उदिष्टात मागणी क्रमांक एस ०१ २२१० ३३१४ 
महाविद्यालये १०५ (03) (०१) - लेखाशिर्षातील, २७ - लहान बांधकामे उदिष्टांतून 
वैद्यकीय महाविद्यालये ग्रॅन्ट रुपये ९७५६५ हजार इतका निधी पुनर्विनियोजीत 
शा.वै.महाविद्यालय मुंबई करण्यात येत आहे. 
( २२१० २३३६ ) २७ - लहान 
बांधकामे 

२ | मागणी क्रमांक एस -०१ १३४०० ९५००० १०८४०० । विभागाच्या नियंत्रणाखाळील सर,ज.जी.समूह 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व रुग्णालय,मुंबई येथील २७ लहान बांधकामे 


सार्वजनिक आरोग्य ०१ - नागरी 
आरोग्य सेवा विषमचिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 


उदिष्टांतर्गत करण्यात आलेल्या कामांची देयके 
अदा करण्यासाठी रकाना क्रमांक २ मध्ये नमूद 
लेखाशिर्षातील २७ लहान बांधकामे या उदिष्टात 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.१३१ /प्रशा-१ 


अ.क्र.  पुनर्वितरणामुळे वाढ झालेले | सुधारित पुर्नरविनियोजना । पुर्नर्विनियोजनानंतर अभिप्राय 
लेखाशीर्ष अंदाजात । ची रक्‍कम सुधारित तरतूद 
प्राप्त तरतूद (-) 

हि& जि २ 3 8 षु & 
०१- इलाखा शहर रुग्णालये व मागणी क्रमांक एस ०१ २२१० ३३१४ 
दवाखाने (०१) (०१ सर लेखाशिर्षातीलळ  , २७ - लहान बांधकामे 
जमशेटजी जीजीभाय समुह उदिष्टांतून रुपये ९५००० हजार इतका निधी 
रुगणालये मुंबई (२२१० १५८१) पुनर्विनियोजीत करण्यात येत आहे. 
20 - लहान बांधकामे 

3 | मागणी क्रमांक एस ०१ ९२६१९ २०००० ११२६१९ । विभागाच्या नियंत्रणाखालील सेट जाॉर्जस 
२२१० वैद्यकीय सेवा व रुग्णालय,मुंबई येथील २७ लहान बांधकामे 
सार्वजनिक आरोग्य ०१ नागरी उदिष्टांतर्गत करण्यात आलेल्या कामांची देयके 
आरोग्य सेवा विषमचिकित्सा अदा करण्यासाठी रकाना क्रमांक २ मध्ये नमूद 
११०- रुग्णालये व दवाखाने लेखाशिर्षातील २७ लहान बांधकामे या उदिष्टात 
०१- इलाखा शहर रुग्णालये व मागणी क्रमांक एस ०१ २२१० ३३१४ 
दवाखाने (०१) (०२) सेट जॉर्जस लेखाशिर्षातील, २७ - लहान बांधकामे उदिष्टांतून 
रुग्णालय मुंबई (२२१० १५९२) रुपये २०००० हजार इतका निधी पुनर्विनियोजीत 
20 - लहान बांधकामे करण्यात येत आहे. 

४ | मागणी क्रमांक एस ०१ ६७०० २०००० २६७०० । विभागाच्या नियंत्रणाखालील गोकुळदास 
२२१० वैद्यकीय सेवा व तेजपाल रुग्णालय, मुंबई येथील २७ लहान 
सार्वजनिक आरोग्य बांधकामे उदिष्टांतर्गत करण्यात आलेल्या 


०१ नागरी आरोग्य सेवा 


कामांची देयके अदा करण्यासाठी रकाना क्रमांक 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.१३१ /प्रशा-१ 


अ.क्र.  पुनर्वितरणामुळे वाढ झालेले | सुधारित पुर्नर्विनियोजना । पुर्नर्विनियोजनानंतर अभिप्राय 
लेखाशीर्ष अंदाजात । ची रक्‍कम सुधारित तरतूद 
प्राप्त तरतूद (+) 
[oat | २ ३ 8 4 द 


विषमचिकित्सा ११०- रुग्णालये 
व दवाखाने ०१- इलाखा शहर 
रुग्णालये व दवाखाने (०१) (०३) 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, 
मुंबई (२२१०१६०७) २७ - लहान 
बांधकामे 


२ मध्ये नमूद लेखाशिर्षातील २७ लहान बांधकामे 
या उदिष्टात मागणी क्रमांक एस ०१ २२१० ३३१४ 
लेखाशिर्षातील, २७ - लहान बांधकामे उदिष्टांतून 
रुपये २०००० हजार इतका निधी पुनर्विनियोजीत 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.१३१ /प्रशा-१ 


विवरणपत्र - J 
शासन निर्णय क्रमांक : पुनर्वि २०२०/ प्र.क्र. १३१ / प्रशा -१ दिनांक : ३१. 03.2020 सोबतचे विवरणपत्र 
(रक्‍कम हजारात) 
अ.क्र. | पुनर्विनियोजनानंतर घट झालेले | मुळ अर्थसंकल्पित | पुंनर्विनियोजना | पुनर्विनियोजनानंतर अभिप्राय 
लेखाशीर्ष व पुरवणी | नंतरची एकूण | शिल्लक सुधारित 
मागणीद्वारे मंजूर | रक्‍कम तरतूद 
एकूण तरतूद (-) 
a २ ३ 8 4 & 
| मागणी क्रमांक एस - ०१ २४०००१ २३२५६५ ७४३६ संचाळक, वैद्यकीय शिक्षण आणि 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व संशोधन, मुंबई क्रमांक एस -०१ २२१० 


सार्वजनिक आरोग्य ०१ नागरी 
आरोग्य सेवा -विषमचिकित्सा 
००१ - संचालन व प्रशासन 

(००) (०१) संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण व संशोधन संचालनालय, 
मुंबई.(२२१० ३३१४) २७ - लहान 
बांधकामे 


३३१४ लेखाशिर्षात्गत २७ लहान 
बांधकामे  उदिष्टांतर्गत सुधारित 
अंदाजात प्राप्त रुपये २४०००१ हजार 
निधीतून रुपये २३९००० हजार इतका 
निधी उपरोक्‍त विवरणपत्र“ अ” मध्ये 
नमूद संस्थांना संस्थापरत्वे 
ळेखाशिर्षातील २७ व १३ उदिष्टांतर्गत 
रुपये २३९००० हजार इतका 
पुनर्विनियोजन करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


